सन 2020-29 या आर्थिक वर्षात कृषि 
विद्यापीठांना ३५-भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता सुधारित अंदाजानुसार अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत (कार्यक्रमांतर्गत)... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२१/प्र. क्र.१८/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१. 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- कृषिवि-३७२०/ प्र.क्र. ५९/७-अ, 
दिनांक ०१ जुले, २०२०. 
२) कृषि व पदुम विभाग पत्र क्र. कृषिवि-३७२०/ प्र.क्र. ५६/७-अ, दि. २९.७.२०२०, 
दि. १०.०८.२०२०, दि. २८.९.२०२०, दि.१५.१०.२०२०, दि.२४.११.२०२०, 
दि.२३.१२.२०२०, दि. १४.०१.२०२१ व दि.२५.०२.२०२१ ची पत्रे 
३) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, कोकृवि-११२१/ प्र.क्र. १७/७-अ, 
दिनांक १० मार्च २०२१. 
४) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक- APH २०२०/प्र.क्र.६६/७अ, दि. २२.०२.२०२१ 
५) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र..अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १५.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. बाळासाहेब सावंत 


कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला व वसंतराव नाईक 


मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांना '२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण' या मुख्य लेखाशीर्षाखाली 


२४१५ ००७२, WAY ००८१, २४१५ ००९९ व २४१५ ०१०५ या लेखाशीर्षांतर्गत ०४-निवृत्तीवेतन विषयक खर्च व 


३६-सहायक अनुदान (वेतन) करीता संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये यापुर्वीच ९० टक्केच्या मर्यादेत अनुदान वितरीत 


केलेले आहे. तसेच संदर्भ क्र. 3 अन्वये, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय 


तरतुदीच्या २० टक्के प्रमाणात (२४१५ ००७२ वगळुन ) अनुदान वितरीत केलेले आहे. सद्यस्थितीत उपरोक्त 


चार विद्यापीठांना, ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीकरीता मंजूर सुधारित अंदाजाच्या 


मर्यादेत एकुण रु. २७,११,००,००० /- ( अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी, अकरा लाख फक्त) एवढे अनुदान 


वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. विद्यापीठांच्या मागणीनुसार, बांधकामांना वितरीत करावयाच्या 


निधीचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२१/प्र. क्र.१८/७-ओ 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान करीता अर्थसंकल्पीत 


तरतुद, सुधारित अंदाज व वितरणाची सद्यस्थिती खालील प्रमाणे आहे. 


2. 


(रु. हजारात) 
REN : pe aan पुरवणी एकुण एकुण यापुर्वी | वितरीत 
a योजनेचे नाव व मागणीन्वये । अनुदान = | सुधारित वितरीत | करावयाचे 
$ै. | लेखाशिर्ष es मंजूर अंदाज केलेले | सुधारित अंदाज 
eee अनुदान अनुदान | २०२०-२१ 
महात्मा फुले कृषि 
| विद्यापीठ, राहुरी २८,००,०० १,०१,०० | २९,०१,०० | १४,००,०० | ६३,८० १०,००,०० 
२४१५ ००७२ 
डॉ. बाळासाहेब 
सावंत कोकण कृषि 
२ | विद्यापीठाला १५,००,०० E 94,00,00 | ७,३४,०० - १,६१,०० 
सहायक अनुदान 
२४१५ ००८१ 
डॉ. पंजाबराव 
देशमुख कृषि 
३ | विद्यापीठाला २५,५०,०० - २५,५०,०० | १२,७५,०० - १२,००,०० 
सहायक अनुदान 
२४१५ ००९९ 
वसंतराव नाईक 
मराठवाडा कृषि 
| विद्यापीठाला २०,००,०० वि २०,००,०० | १०,००,०० - 3,40,00 
सहायक अनुदान 
२४१५ ०१०५ 
एकुण | ८८,५०,०० | १,०१,०० | ८९,५१,०० | ४४,०९,०० | ६३,८० | २७,११,०० 


सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत 


आहे. 


१) 


बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 


कृषि विद्यापीठानी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२१/प्र. क्र.१८/७-ओ 


2) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर 


अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु 


नये किंवा खर्च करु नये. 


३) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अश्या योजना संबंधित कालावधीनंतर शासनाची 


मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 


४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 


अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत sear / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे 


किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल झासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त 


झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती 


आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


५) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 


विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 


वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


&) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात sets अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 


कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे 


आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले 


आहे म्हणून खर्च करु नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व arid काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या SAAB मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. (१ उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, (२) उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, 
जि. रत्नागिरी, (३) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला व (४) उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी या 


आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि 


व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२१/प्र. क्र.१८/७-ओ 


कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित 


नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ Helles परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शाक्‍्तीनुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक 


क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. 94.03.2029 अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०३२४१३४८३७०८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ATTY. —_—Diigitally signed by Varsha Mangesh Meher 
Date: 2021.03.24 13:54:30 +05'30" 


(वर्षा मेहेर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 


३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 


४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
६. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर /दापोली / अकोला / परभणी, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जि. अहमदनगर 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१४.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१७.कक्ष अधिकारी /अवर सचिव, कार्यासन २ओ / ६अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१८. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र. पंदेवि-१३२१/प्र.क्र.१८/७अे, दि. २४ मार्च 2029 चे सहपत्र 
मागणी क्र. डी-३, २४१५, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान 
प्रपत्र-अ 
रु. हजारात 


सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत 
वितरीत करावयाचे अनुदान 


ea 
१ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (२४१५ ००७२) 
कृषि महाविद्यालय, मुक्ताईनगर, जिल्हा - जळगांव . ३०००० 


कृषि महाविद्यालय, हाळगांव, जिल्हा - अहमदनगर. ३०००० 


योजना / प्रकल्पाचे नांव 


मौ. पेठ ता. वळवा जि. सांगली येथे क्रांतीसिंह नाना पाटिल शासकीय अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय 
स्थापन करणे 


एकूण-१ १००००० 
२) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००८१ 
[१ | काढणी पश्चात पदव्युत्तर व्यवस्थापन संस्था, रोहा, जि.रायगड ६००० 


शिरगांव, जि.रत्नागिरी येथे तीन वर्षाचा मत्स्यव्यवसाय अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम सुरु 
करणे. 


४०००० 


२१०० 


३ ।मुळदे, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदूर्ग येथे उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरु करणे. ४५०० 


४ सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे. ३५०० 
१ 


३) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००९९ 
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र सिंदेवाही चंद्रपुर केंद्राचे बळकटीकरण करणे २०००० 


कृषि महाविद्यालय नागपूरचे महाराजबाग सर्वे क्र.३११ मौजा लेंड्रा व अंबाझरी येथे वनस्पती 
संशोधन क्षेत्रीय कार्यालय व सायंटिस्ट होमचे बांधकाम करणे. 


१०००० 


.पंजाबराव देशमुख अकोला येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे १६००० 


.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे १७५०० 


अंतर्गत 


.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयाचे पदवी धारक 


मुलींचे १ 
र्थीनी करीता मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे (स्नातकोत्तर) meee 


अंतर्गत 


पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयाचे पदवी धारक 


मुलींचे मनोरंजन . १५००० 
वसतीगृहाचे दुसऱ्या माळयावरील भोजन कक्ष / मनोरंजन कक्षासह बांधकाम करणे 


पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे उपहारगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ६५०० 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषि महाविद्यालय नागपूरचे महाराजबाग 
सर्वे क्र.८३/४ मौजा लेंड्रा येथे माळी ट्रेनिंग सेंटरचे बांधकाम करणे 


२०००० 


इ 


एकूण-३ १२०००० 


अक्षरी रुपये सत्तावीस कोटी अकरा लाख फक्त) 


Digitally signed by Varsha Mangesh Meher 
Date: 2021.03.24 13:54:53 +05'30' 


